राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / 
सहायक पोलीस आयुक्त (Aare) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्याची बदलीने पदस्थापना 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र.रापोसे-१७२१/प्र.क्र.२३/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :-१६ एप्रिल, २०२१. 


शासन आदेश :- 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२ (न) मधील तरतुदीनुसार राज्य 
पोलीस सेवेतील पोळीस उप अधीक्षक /सहायक पोळीस उप आयुक्‍त (Para) या संवर्गातील खालील 
पोलीस अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत 
आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव । सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
(१) (2) (3) (8) 


¥ श्री. दिलीप देवराम । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, । पोलीस उप अधीक्षक, महामार्ग 


टिपरसे तुळजापूर उपविभाग, जि. सुरक्षा पोलीस, औरंगाबाद 
उस्मानाबाद 
२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य 


मा. न्यायालयाचे आदेश, निवडणूक आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था विचारात घेऊन पोलीस 
महासंचालक यांनी पुढील कार्यवाही करावी. 


3. पोलीस महासंचालक, मुंबई यांच्या आदेशानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांस बदलीच्या 
ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त करण्याबाबतची आव्यक कार्यवाही 
करावी व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर 
करावा. 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०४१६२००४५५६९२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
G Al KW AD K Al L A S -”- “tie MENT OF HAAR ‘A 


5.4.20=b3 1 abfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a7 08cc03eb46cd241 a6 
04d42bb, pseud BES 19306D20397D354BD 181099105FOACIEFDEC, 


rialNumber=47D 1607 17AE29C2D2661B5275D8B9B4CFAE93893BE65A278 
53145A4CO4D865CD, cn=GAIKWAD KAILAS ARJUN 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन आदेशा HATH: रापोसे-१७२१/प्र.क्र.२३/पोल-१(आ) 


प्रत :- 


९ 


. महाळलेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर पोलीस महासंचालक, महामार्ग सुरक्षा, मुंबई 


१०.विशेष पोलीस महानिरीक्षक, औरंगाबाद परिक्षेत्र, औरंगाबाद 
११.पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद. 

१२.अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/उस्मानाबाद. 
१५.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 
१६.निवडनस्ती / पोल-१(अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


